आदिवासी विकास विभागांतर्गत 
असलेल्या आदिवासी मुला-मुलींच्या 
शासकीय वसतिगृहासाठी तयार इमारत 
खरेदी करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 

आदिवासी विकास विभाग 

शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः आवगृ १३१९/प्र.क्र.३९/का.०५ 
आदिवासी विकास विभाग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

तारीख: १३ सप्टेंबर, २०१९ 
वाचा :- 

आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र. आवगृ १३१९/प्र.क्र.३९/का.०५, दि.२१.०८.२०१९ 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


वाचा येथील शासन निर्णयाच्या परिच्छेद क्र. १.९ “इमारतीचा अन्य खरेदीदारांसोबत विक्रीचा करारनामा 
झालेला नसावा. याबाबत संबधित विकासक व प्रकल्प अधिकारी/ अप्पर आयुक्त यांनी प्रमाणित करावे” असे 
वाचावे. 

परिच्छेद क्र. २ “ज्या ठिकाणी शासकीय जमिन किंवा तयार इमारतीचा पर्याय उपलब्ध नसल्यास त्या 
ठिकाणी खाजगी जमिन खरेदी करण्याचा पर्याय निवडण्यात यावा.असे करतांना दि.३१/०८/२००९ च्या शासन 
निर्णयान्वये प्रत्यापित केलेल्या अधिकारांप्रमाणे संबधित अधिका-यांनी कार्यवाही करावी. संबंधित व्यवहारासाठीचे 
खरेदीखत व इतर कायदेशीर कागदपत्रांची तपासणी करुन विधी अधिकारी/ विधी सल्लागार यांनी प्रमाणित करावे.” 
असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१९०९१३१९३२५८८३२४ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार देशानुस रर व नावाने. 


Satish > onsen aaa —_ 
Vithalrao Kove he 
(सतीश कोवे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन,मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स.मंत्रालय,मुंबई 
३. मा. मंत्री,आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव.मंत्रालय,मुंबई. 
४. मा. राज्यमंत्री,आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 


५. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद 
६. मा. विधानसभा / विधान परिषद, सदस्य सर्व 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः आवगृ १३१९/प्र.क्र.३९/का.०५ 


७. मुख्य सचिव,यांचे उप सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

८. अ.मु.स./प्र.स./सचिव,विभाग सर्व ,मंत्रालय मुंबई. 

९. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 

१०.आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

११.सर्व जिल्हाधिकारी, 

१२.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक 
१३.व्यवस्थापकीय संचालक, ठाबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक. 

१४.मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापक कक्ष, आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
१५.अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक/ठाणे/अमरावती/नागपूर. 

१६.सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 

१७.अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ.नाशिक व नागपूर. 
१८.कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग,धुळे,ठाणे,अमरावती व चंद्रपूर 
१९.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा ) 

२०.महाळेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा) 

२१.सर्व नियंत्रक अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२२.निवडनस्ती कार्यासन ०५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


